लघुवाद न्यायालय, मुंबई यांच्या 
आस्थापनेवरील अस्थायी पदे पुढे चालू 
ठेवण्यास मान्यता देण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :अस्थायी ०२२१/६४/प्र.क्र.१६/कार्यासन ११ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: २३ फेब्रुवारी, २०२१ 


पहा: १. शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.असंक १००१/प्र.क्र.२९/२००१, वित्तीय सुधारणा,दि.१०/९/२००१ 
२. शासन निर्णय, विधि व न्याय विभाग क्र.अस्थायी ०२२०/९०/प्र.क्र.३६/कार्यासन ११, दि.१४/९/२०२० 
३. शासन निर्णय वित्त विभाग क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क्र., दि.१५/२/२०२१ 
४. लघुवाद न्यायालय, मुंबई यांचे पत्र .B-¥/Continuation/43 9/224, दि.५/२/२०२१ 


प्रस्तावना : 
लघुवाद न्यायालय, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील १३८ अस्थायी पदांना संदर्भ H.2 येथील शासन 
निर्णयान्वये दि.१/९/२०२० ते दि.२८/२/२०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.. 


शासन निर्णय: 

लघुवाद न्यायालय, मुंबई यांनी दि.५/२/२०२१ च्या पत्रान्वये विनंती केल्यानुसार त्यांच्या 
आस्थापनेवरील पुढील ART नमूद केलेली १३८ अस्थायी पदे दि.१/३/२०२१ ते दि.३१/८/२०२१ या 
कालावधीत पुढे चालू ठेवण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र पदनाम पदांची संख्या 

1 a अतिरिक्त प्रबंधक 1 १ | 
२ स्वीय सहायक a .] 
३ सहायक प्रबंधक a 
४ रोखपाल 1 १ | 
षु न्यायिक लिपिक ९ 
६ अनुवादक व दुभाषी ९ 

अधिक्षक ३ 

सहायक अनुवादक fo १ | 

श्रॉफ ३ 
| 9 ० लेखा लिपिक ae ae 
faa लघुलेखक (उ.श्रे.) ८ 
१२ लघुलेखक (नि.श्रे.) 1 १ | 
१३ लिपिक-टंकलेखक ४६ 
१४ बेलिफ १५ 
१५ वाहनचालक २ 
१६ नाईक 1 ee 
१७ उद्दवाहन चालक २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थायी ०२२१/६४/प्र.क्र.१६/कार्यासन ११ 


१८ [Roe | १३ 
१९ हमाल १८ 
२० पहारेकरी 1 १ 
२१ हलालखोर a a 

एकूण १३८ 


२. यासाठी होणारा खर्च मागणी क्र.जे-१, २०१४, न्यायदान,(००) १०६ , लघुवाद न्यायालये, (००) (००) 
(०१) इलाखा WX न्यायालये (००) (००) (०१) इलाखा शहर दंडाधिकारी न्यायालये (अनिवार्य) (२०१४ ०२१६) 
०१- वेतन या लेखाशीर्षाखालील सन २०२१-२०२२ या वित्तीय वर्षातील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


3. सदर शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/ 
आ.पु.क,दि.१५/२/२०२१अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 


४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०२२४१२३७५४२४१२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 
Navagire Santosh 
Sampatti 


(सं. सं. नवगिरे) 
कार्यासन अधिकारी 


प्रति, 


-O 


प्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई. 

मुख्य न्यायाधीश, लघुवाद न्यायालय, मुंबई. 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१, मुंबई. 

महालेखापाल (लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र-१, मुंबई. 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

वित्त विभाग, व्यय-५ / आ.पु.क.कक्ष /अर्थसंकल्प ११,मंत्रालय, मुंबई. 
विधि व न्याय विभाग, कार्या-२०/कार्य-२३,मंत्रालय, मुंबई. 
निवडनस्ती (कार्यासन ११) 


_ Or EO ० OU ee 


aon 


पृष्ठ २ पैकी 2 


